उपसंचालक, आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ, 
अकोला यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा 
परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 
वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांची १२२ 
अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे -२०२२ /प्र.क्र.८२/आरोग्य-३ 
१० वा मजला,गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १२ एप्रिळ,२०२२ 


वाचा - 
१. झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०२१/प्र.क्र.१२०/आरोग्य -३, 
दिनांक- ०६.०९.२०२१ 
२. आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-आआसे/कक्ष-७अ/टे-६/ 
उप.अकोला/वै.अ./अस्थायी पदे/१३९५-९६/२०२२, दिनांक-०५.०४.२०२२. 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, 


अकोला यांच्या अधिपत्याखालील अकोला, वाशिम, बुलढाणा, अमरावती व यवतमाळ या ५ 


जिल्हयातील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ च्या एकूण 


१२२ अस्थायी पदांना दि. २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात 
आली आहे. 
2. आता या शासन निर्णयान्वये अकोला, वाशिम, बुलढाणा, अमरावती व यवतमाळ या ५ 


जिल्हयातील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ च्या एकूण 


१२२ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२२- 
२०२३ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२२/प्र.क्र८२/आरोग्य-३ 


००१ - रुग्णालये व दवाखाने 
००१ (चार) - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३७१) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक- २२.०२.२०२२ 


च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४१११७५६३४१०१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
ढ Kadam Patil 
Ros h a n | DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 
ढ Department, postalCode=400032, 
D | Nn e S h st=Maharashtra, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d4 
eg 4ae02d12f2c1313143ad8376755d 
Ka d a mM Pati | 0e815a1eb20fd0ce, cn=Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
Date: 2022.04.12 11:07:13 +05'30' 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा Was AKA आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (वैद्यकीय) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य) पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला/ वाशिम/ बुलढाणा/ अमरावती/यवतमाळ. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/ वाशिम/ बुलढाणा/ अमरावती /यवतमाळ . 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्राळय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः BITS २०२२/प्र.क्र८२/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२२/प्र.क्र.८२/आरोग्य-३, 
दिनांक - 92 एप्रिळ,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


पदनाम व 
अ.क्र. | पदे प्रथमतः मंजूर झाल्याचा शासन निर्णय क्रमांक व्य अस्थायी पदे 
५६१००-१७७५०० 
हि २ ३ =m 
अकोला जिल्हा 
शि शा.नि.साआवि क्र.पीएचसी १०८२/पीएचसी १६ बी | वैद्यकीय अधिकारी हिं 
दि.२८.०५.८२ वर्ग-२ गट-अ 
तालूका प्राआकेद्र 
बाशिटाकळी महान १ 
: शा.नि.सा.आ.वि.क्र.पीएचसी १०९०/१४२आ-४ , हिं 
दि.२२/०१/९० 
तालूका प्राआकेंद्र 
पातूर मळसूर १ 
F शा.नि.सा.आ.वि.क्र.पीएचसी १०९०/१४४/आ-४ ze 
दि.२२/०१/९० 
ताळूका प्रा आकेद्र 
पातूर पातूर १ 
तालूका प्राआकेंद्र 
पातूर पातूर 
र शा.नि.सा.आ.वि.क्र.पीएचसी ‘ 
१०८३/२६५६/पीएच१६-ब दि.२.२.९४ 
तालूका प्राआकेंद्र 
अकोला कापी १ 
बाळापूर पारस १ 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः BITS २०२२/प्र.क्र८२/आरोग्य-३ 


पदनाम व 
अ.क्र. | पदे प्रथमतः मंजूर झाल्याचा शासन निर्णय क्रमांक र. अस्थायी पदे 
५६१००-१७७५०० 
पातूर आलेगांव १ 
तेल्हारा दानापूर १ 
हिवरखेड १ 

५ | शा.नि.सा.आ.वि.क्र. पीएचसी १०८३/३३०/ | 
४४०/आ-५/ दिनांक ८.१०.८५ व क्र.पीएचसी 
१०९४/५७६ /प्र.क्र.५१२ / दि.२०.०४.९४ 
तालूका प्राआकेंद्र 
तेल्हारा दानापूर १ 

६ । शा.नि.क्र.पीएचसी-२००३/प्र.क्र.२६१/ आरोग्य-५/ ३ 
दि.२८/०७/२००४ 
तालूका प्राआकेंद्र 
तेल्हारा पंचगव्हाण १ 
मुतिजापूर जामठीबु १ 

पारद १ 

७ | शा.नि.सा.आ.वि.क्र.संकीर्ण २०१२/ ३ 
प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३ दि.१७.०१.२०१३ 
तालूका प्राआकेंद्र 
अकोट कावसा १ 
अकोट कुरणखेड १ 
अकोट मुंडगाव १ 

८ | शा.नि.सा.आ.वि.क्र.पदनि-२०१८ /प्र.क्र.१८५ २ 
/आरोग्य-४ दि.०६.०६.२०१९ 
तालूका प्राआकेद्र 
अकोट पोपटखेड-१ 
अकोला एकुण | १७ | 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः BITS २०२२/प्र.क्र८२/आरोग्य-३ 


पदनाम व 
, । वेतनश्रेणी 
अ.क्र. | पदे प्रथमतः मंजूर झाल्याचा शासन निर्णय क्रमांक पस अस्थायी पदे 
५६१००-१७७५०० 
वाशिम जिल्हा 

९ | शा.नि.क्र.१०८२/३६५६/पीएच १६ ब दिनांक वैद्यकोय अधिकारी ५ 
२/२/१९८४ वर्ग-२ गट-अ 
तालूका प्राआकेंद्र 
वाशिम तडेगांव १ 
मालेगांव जऊळका १ 
मानोरा ]ोंदुरजना १ 
रिसोड मंगरुळझनक १ 
मानोरा पोहरादेवी १ 

शि शा.नि.क्र.पीएचसी १०८२/३३०/४४०/आ ४ दिनांक । वैद्यकीय अधिकारी 8 
८/१०/८५ वर्ग-२ गट-अ 
तालूका प्राआकेंद्र 
रिसोड कवठा १ 
रिसोड केनवड १ 
रिसोड मोप १ 
मानोरा कुपटा १ 

a शा.नि.क्र.आरएचएच १०९८/१७९८/आ ४/ दिनांक । वैद्यकीय अधिकारी शं 
३/७/१९९९ वर्ग-२ गट-अ 

१२ | शा.नि.क्र.पदनि-२०१८/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-४ वैद्यकीय अधिकारी २ 
दि.०६.०६.२०१९ वर्ग-२ गट-अ 
तालूका प्राआकेंद्र 
वाशिम मुसळवाडी 

१३ | शा.नि.सा.आ.वि.क्र.संकीर्ण २०१२/ ४ 
प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३ दि.१७.०१.२०१३ 
तालूका प्राआकेंद्र 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः BITS २०२२/प्र.क्र८२/आरोग्य-३ 


पदनाम व 
अ.क्र. | पदे प्रथमतः मंजूर झाल्याचा शासन निर्णय क्रमांक र. अस्थायी पदे 
५६१००-१७७५०० 
मालेगांव मालेगांव 
मनोरा कुपाटा 
रिसोड मोप 
वाशिम अनसिंग 
वाशिम एकुण १६ 
यवतमाळ जिल्हा 
१४ | शा.नि.क्र.पीएचसी-२००३/प्र.क्र.२६१/आरोग्य वैद्यकोय अधिकारी १८ 
५/दिनांक २८/०७/२००४ वर्ग-२ गट-अ 
तालूका प्राआकेंद्र 
पुसद बेलुरा पुसद 


पांढरकवडा पहापळ 


घाटंजी पारवा 


राळेगांव वाढोणा बाजार 


नेर माणिकवाडा 
आर्णि म्हसोला 
पुसद चोढी 


महागांव फुलसावंगी 


वणी शिरपुर 


यवतमाळ वडगांव (पो.स्टे) 


पांढरकवडा पाटणबोरी 


घाटंजी शिवणी 


राळेगांव धानोरा (राळेगांव) 


दारव्हा मागंकिन्ही 


आर्णि लोणी 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः BITS २०२२/प्र.क्र८२/आरोग्य-३ 


पदनाम व 
अ.क्र. | पदे प्रथमतः मंजूर झाल्याचा शासन निर्णय क्रमांक र. अस्थायी पदे 
५६१००-१७७५०० 

महागांव पोहंडुळ 
झरीजामणी झरीजामणी 
वणी कोलगांव 

१५ | शा.नि.क्र.संकोर्ण/प्र.क्र.१०७/२००३/आरोग्य- वैद्यकोय अधिकारी २ 
४/दि.१४/०८/२००३ वर्ग-२ गट-अ 
तालूका प्राआकेंद्र 
पांढरकवडा खेरगांव 
पांढरकवडा करंजी 

१६ | शा.नि.सा.आ.वि.क्र.संकीर्ण २०१२ वैद्यकीय अधिकारी & 
प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३ दि.१७.०१.२०१३ वर्ग-२ गट-अ 
तालूका प्राआकेंद्र 
पुसद फेत्रा 
पुसद जांब बाजार 
महागाव महागांव 
यवतमाळ अकोला बाजार 
आर्णी सावरगड 
आर्णी महसोला 

१७ । शा.नि.क्र.पदनि २०१७/प्र.क्र.२३१/ आरोग्य-३ दिनांक ६ 
१६ फेब्रुवारी २०१८ 
तालूका प्राआकेंद्र 
उमरखेड ब्राम्हणवाडा 
कळंब कोठा 
दारव्हा बोदेगांव 

एकूण यवतमाळ ३२ 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः BITS २०२२/प्र.क्र८२/आरोग्य-३ 


पदनाम व 
: वेतनश्रेणी 
अ.क्र. | पदे प्रथमतः मंजूर झाल्याचा शासन निर्णय क्रमांक ee अस्थायी पदे 
५६१००-१७७५०० 
अमरावती जिल्हा 
१८ | शा.नि.क्र.पीएचसी/२००३/प्र.क्र.२६३/आ५/दि वैद्यकीय अधिकारी २२ 

२८/०७/२००४ वर्ग-२ गट-अ 

प्राआकेंद्र 

निबोली-१ पद 


राजुरा बा-१पद 


पळसखेड-१ पद 


ब्राम्हणवाडा थडी- १ पद 


तळवेळ- १ पद 


पथ्रोट-१ पद 


सातेगाव -१पद 


कापूसतळणी-१पद 


रामतीर्थ-१पद 


चंद्रपूर-१पद 


आमला एंडली-१पद 


येवदा-१पद 


लोणी टाकळी -१पद 


नांदगांव खंडे -१पद 


आष्टी -१पद 


भातकूली-१पद 


वलगांव -१पद 


वरुड-१पद 


]ो.घाट -१पद 


राजूरा बा.-१पद 


अंबाडा-१पद 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः BITS २०२२/प्र.क्र८२/आरोग्य-३ 


पदनाम व 
अ.क्र. | पदे प्रथमतः मंजूर झाल्याचा शासन निर्णय क्रमांक ig अस्थायी पदे 
५६१००-१७७५०० 

खेड- १ पद 

१९ | शा.नि.सा.आ.वि.क्र.संकोर्ण वैद्यकोय अधिकारी 4 
२०१२/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३ दि.१७.०१.२०१३ वर्ग-२ गट-अ 
तालूका प्राआकेंद्र 
Agta करजगांव 
धारणी सादरावाडी 
धारणी कळमखार 
अचलपूर पाथरोट 

२० | शा.नि.क्र.संकीर्ण/पदनि २०१७/प्र.क्र.२३१/ आरोग्य- । वैद्यकीय अधिकारी २ 
३ दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ वर्ग-२ गट-अ 
तालुका प्राआकेंद्र 
वरुड बेनोडा शाहीद 

२१ | शा.नि.क्र.संकौर्ण/पदनि २०१७/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-३ | वैद्यकीय अधिकारी 8 
दिनांक 2 जानेवारी २०१७ वर्ग-२ गट-अ 
तालूका प्राआकेंद्र 
चांदुरबाजार शिरसगांव 
चांदुररेल्वे घुईखेडा 

एकूण अमरावती ३३ 
बुलढाणा जिल्हा 

२२ | शा.नि.क्र.साआवि.क्र.पीएचसी/०३/प्र.क्र.२६१/आरो | वैद्यकीय अधिकारी २१ 
ग्य५/दि.२८/०७/०४ वर्ग-२ गट-अ 
तालुका प्राआकेंद्र 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः BITS २०२२/प्र.क्र८२/आरोग्य-३ 


पदे प्रथमतः मंजूर झाल्याचा शासन निर्णय क्रमांक 


पदनाम व 
वेतनश्रेणी 
एस-२० 
५६१००-१७७५०० 


अस्थायी पदे 


लोणार - हिरवड.ठिवनी.पिसा 


मेहकर- जानेफळ.देऊळगांव साकर्शा 


खामगांव- बोथाकाजी.अटाळी 


]ोगांव - जलंब.भेनगांव 


संग्रामपूर- पातुर्डा, वानखेड,संग्रामपुर 


जळगांव जा.-महाखेड, जामोद, पि.काळे 


नांदुरा - नांदुरा, वडनेर, भे.टाकरखेड 


मलकापुर - नरवेळ, उमाळी 


मोताळा- बोराखेडी, पी.देवी 


२४ 


झा.नि.सा.आ.वि.क्र.संकीर्ण २०१२/ 
प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३ दि.१७.०१.२०१३ 


वैद्यकीय अधिकारी 
वर्ग-२ गट-अ 


मलकापूर- उमली 


मेहकर- डोंगरगाव 


मोताळा- बोराखेडी 


बुलढाणा एकुण 


२४ 


अकोला मंडळातील जिल्हा परिषदेमधील एकूण अस्थायी पदे 


१२२ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


